RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ९ ० ] 


मंगळवार , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २०८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


शासनाने महाराष्ट्र 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू 

चौक 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जुलै , २०२१ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 


क्रमांक एमव्हीडी -०७१८ / प्र.क्र .१६ ९ / परि - ३.- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमाच्या ( १ ९ ५८ चा ६५ ) कलम १३ च्या 
पोटनियम २ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासन अधिसूचना , गृह विभाग क्र . एमव्हीडी 
०७१८ / प्र . क्र . १६ ९ / परि -३ , दिनांक ७ ऑगस्ट , २०१ ९ चे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या आणि व्यक्तींच्या मालकीच्या मोटार वाहनांच्या वर्गांना उक्त 
अधिनियमान्वये बसवण्यात येणारा कर भरण्यातून दिनांक २७ जुलै , २०२१ पासून , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ३ मध्ये 
त्या प्रत्येकासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या मर्यादेपर्यंत सूट देत आहे . 


अनुसूची 


अ . 


मोटार वाहनांचा वर्ग / व्यक्तींच्या मालकीच्या मोटार वाहनांचा वर्ग 


सूट देण्याची 


क्र . 


मर्यादा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


मोटार वाहनांचा वर्ग 


१ . 


ज्या मोटार कारच्या व मोटार सायकलींच्या बाबतीत , अन्य राज्यात किंवा अन्य | १०० टक्के 
कोणत्याही देशात कर भरण्यात आला असेल आणि साठ दिवसांपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्यात वापराकरिता ठेवण्यात आल्या 


भाग चार - ब -- २०८ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


असतील अशा मोटार कार व मोटार सायकली यांना पुढील शर्तीच्या अधीन 
राहून : 


( एक ) अन्य देशांमधून महाराष्ट्र राज्यात येणाऱ्या मोटार कार व मोटार सायकली 

यांच्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय , भारत सरकार यांच्या सर्व 

परवानग्या मिळवणे आवश्यक राहील . 
( दोन ) मोटार कारचा किंवा मोटार सायकलीचा मालक किंवा ताबाधारक , राज्यात 

मोटार वाहनाने प्रवेश केल्यापासून किंवा यथास्थिति , अशा वाहनांचा 
वापर सुरू केल्यापासून , यांपैकी जे नंतर घडेल तेव्हापासून सात 
दिवसांच्या आत , मोटार वाहन कर नियम , १ ९ ५ ९ च्या नियम २१ अन्वये 
विहित केलेल्या नमुना एफटी मधील प्रतिज्ञापत्र नजीकच्या कराधान 

प्राधिकाऱ्याला किंवा सीमा तपासणी नाक्याला सादर करील . 
यांत्रिकी पद्धतीने चालणारे रोड रोलर 


२ . 


१०० टक्के 


३ . 


केवळ अग्निशमन प्रयोजनांसाठीच वापरण्यात येणारी परिवहन वाहने 


१०० टक्के 


४ . 


१०० टक्के 


उपविभाग , अन्य विभाग किंवा राज्ये यांच्याकडे अंतिम नोंदणीसाठी नेण्यात 
येणारी , तात्पुरती नोंदणी केलेली सर्व मोटार वाहने 
ज्यांची , साटा बांधणी प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र राज्यात तात्पुरती नोंदणी करण्यात 
आली आहे व जी वापरण्यात येत आहेत अशी सर्व परिवहन वाहने 


५ . 


१०० टक्के 


६ . 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ मधील कलम ५२ ( २ ) नुसार कोणतेही शारीरिक 
दोष किंवा दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींच्या वापरासाठी विशेषरित्या संकल्पित व 
बांधणी केलेली किंवा फेरफार केलेली मोटार वाहने तसेच स्वयंचलित पारेषणावर 
चालणारी मोटार वाहने , जेथे अशी मोटार वाहने ही अशा शारीरिक दोषाने ग्रस्त 
असलेल्या किंवा दिव्यांग व्यक्तीच्या मालकीच्या असतील किंवा त्यांच्याकडून 
वापरण्यात येत असतील अशा ... 


१०० टक्के 


( अ ) वाहनाची किंमत रुपये दहा लाखांपर्यंत असेल तर ; 
( ब ) वाहनाची किंमत रुपये दहा लाखांपेक्षा अधिक आणि रुपये वीस लाखांपर्यंत 


७५ टक्के 


असेल तर ; 


( क ) वाहनाची किंमत रुपये वीस लाखांपेक्षा अधिक असेल तर ; 


५० टक्के 


परंतु , अशी सूट , अशा व्यक्तीच्या नावाने नोंदणी केलेल्या प्रत्येक प्रवर्गातील 
केवळ एकाच वाहनासाठी वैध असेल . 


७ . 


केवळ शेती संबंधीच्या प्रयोजनासाठीच वापरले जाणारे अनुवाहन ( ट्रेलर ) 


१०० टक्के 


८ . 


१०० टक्के 


महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकतर नोंदणी केलेली किंवा नोंदणी चिन्ह नेमून दिलेली , 
बॅटरीवर चालणारी सर्व मोटार वाहने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


पुढील व्यक्तींच्या वर्गाच्या मालकीची मोटार वाहने 


१ . 


१०० टक्के 


संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आणि त्यांच्या संलग्न अभिकरणांच्या मालकीची मोटार 
वाहने 


२ . 


१०० टक्के 


संयुक्त राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय बाल आकस्मिकता निधी , नवी दिल्ली यांच्या 
मालकीची आणि सामूहिक प्रकल्प कार्यक्रमाअंतर्गत योजना राबवण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाला उसनी दिलेली मोटार वाहने , महाराष्ट्र राज्यात त्या वाहनांची 
नोंदणी केल्याच्या दिनांकापासून 


३ . 


महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची मोटार वाहने 


१०० टक्के 


४ . 


भारत सरकारच्या मालकीची मोटार वाहने 


१०० टक्के 


५ . 


१०० टक्के 


जी मोटार वाहने “ विनावापर ” सूचनेच्या अधीन असतील परंतु , जी नियतकालिक 
तपासणी , संधारण , दुरुस्ती , रंगकाम किंवा साटा बांधणी यांच्या प्रयोजनार्थ किंवा 
रस्त्यावरील चाचणीच्या प्रयोजनार्थ मोटार घर आणि कार्यशाळा यांच्या दरम्यानच 
किंवा एका कार्यशाळेमधून दुसऱ्या कार्यशाळेमध्येच रस्त्यावरून ये - जा करीत 
असतील आणि अशी ने - आण ही भाड्यासाठी किंवा मोबदल्यासाठी केली जात 
नाही अशी , राज्य परिवहन उपक्रमाच्या मालकीची मोटार वाहने 


६ . 


महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणांच्या मालकीची आणि भाडे | १०० टक्के 
किंवा मोबदला यांखेरीज , त्यांच्या स्वत : च्या प्रयोजनासाठीच केवळ “ ना - नफा , 
ना - तोटा ” या तत्त्वावर वापरण्यात येणारी परिवहन वाहने 


७ . 


जी ( दुचाकीसहीत ) रुग्णवाहिका किंवा शववाहिका म्हणूनच किंवा फिरता | १०० टक्के 
दवाखाना म्हणूनच केवळ वापरण्यात येतात आणि दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी 
जी सेवा आकार आकारित नाहीत किंवा “ ना - नफा , ना - तोटा ' या तत्त्वावरील 
मोटार वाहने 


८ . 


प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या संस्थेच्या मालकीची आणि १०० टक्के 
आजारी प्राण्यांची वाहतूक करण्यासाठीच किंवा फिरता पशुवैद्यक दवाखाना 
म्हणूनच केवळ वापरण्यात येणारी परिवहन वाहने 


९ . 


वाणिज्य दूतावास व राजनैतिक अधिकारी यांच्या मालकीची मोटार वाहने 


१०० टक्के 


१० . 


जर एखाद्या राज्यात महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या परिवहन वाहनांना परस्पर- १०० टक्के 
वाहतूक कराराद्वारे परस्पर वाहतूक तत्त्वावर सूट देण्यात आली असेल तर , त्या 
राज्याच्या शासनाच्या मालकीची आणि महाराष्ट्र राज्यात त्या शासनाच्या 
प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारी परिवहन वाहने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


११ . 


१०० टक्के 


अन्य राज्य शासनांच्या व संघ राज्यक्षेत्रांच्या मालकीच्या असलेल्या आणि तीस 
दिवसांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्यात 
वापरण्याकरिता ठेवलेल्या मोटार कार व मोटार सायकली 


टीप.- ( १ ) अर्जदाराच्या नावानेच मोटार वाहनाची नोंदणी करण्यात आली असेल आणि केवळ वर नमूद केलेल्या 

प्रयोजनासाठीच त्यांचा वापर करण्यात येत असेल तर , वरील सूट लागू असेल . 


( २ ) बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनाकरिता सदर सूट ही दिनांक ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वैध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


HOME ( TRANSPORT ) DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated the 27th July , 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 


No. MVD - 0718 / C.R.169 / TRA - 3. — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of 
section 13 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 1958 ) and in supersession of 
Government Notification , Home Department , No. MVD - 0718 / C.R.169 / TRA - 3 , dated 7th August , 
2019 , the Government of Maharashtra hereby , with effect from the dated 27th July , 2021 exempts 
the classes of motor vehicles and motor vehicles belonging to the classes of persons specified in 
column ( 2 ) of the Schedule appended hereto from the payment of tax levied under the said Act to 
the extent specified against each of them respectively in column ( 3 ) thereof . 


Schedule 


Sr. 


Sub 
No. No. 


Classes of Motor Vehicles / Motor Vehicles 
belonging to classes of 

persons 


Extent of 
exemption 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Classes of Motor Vehicles 


1 . 


100 per cent . 


Motor cars and Motor cycles in respect of which 
tax has been paid in other State or in any 
other country and kept for use in the State of 
Maharashtra for a period not exceeding sixty 
days , subject to the following conditions : 


( i ) 


The Motor cars and Motor cycles arriving 
in the State of Maharashtra from other 
countries are required to obtain all clearances 
from the Ministry of External 

External Affairs , 
Government of India . 


( ii ) 


The owner or possessor of the Motor cars 
and Motor cycles shall within seven days of 
the entry of the motor vehicle into the State or 
of the commencement of such use , as the case 
may be , whichever is later , submit 
declaration in Form FT prescribed under rules 
21 of the Bombay Motor Vehicles Tax Rules , 
1959 to the nearest taxation authority or 
border check post . 


a 


2 . 


Mechanically propelled road - rollers . 


100 per cent . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


3 . 


100 per cent . 


Transport vehicles used exclusively for the 
brigade purposes . 


4 . 


100 per cent . 


All motor vehicles temporarily registered for 
being removed to sub - region , other regions , or 
States for final registration . 


5 


5 . 


100 per cent . 


All transport vehicles which are temporarily 
registered and kept for use in the State for 
body building purpose . 


6 . 


Motor Vehicle either specially designed and 
constructed or to which alterations have been 
made under sub - section ( 2 ) of section 52 of the 
Motor Vehicles Act , 1988 for the use of a 
person suffering from any physical defect or 
disability , including motor vehicles operated 
on automatic transmission where such motor 
vehicles are used solely by or for such person . 


( a ) 


if the vehicle cost upto rupees Ten lakhs ; 


100 per cent . 


( 6 ) 


75 per cent 


if the vehicle cost exceeds rupees Ten lakhs and 
upto rupees Twenty lakhs ; 


( c ) 


if the vehicle cost exceeds rupees Twenty lakhs : 


50 per cent 


Provided that , such exemption is valid only for 
one vehicle in each category registered in the 
name of such person . 


7 . 


100 per cent . 


Trailers used exclusively for the agricultural 
purposes . 


8 . 


All motor vehicles operated on battery , either 100 per cent . 
registered or assigned registration mark in the 
State of Maharashtra . 


Motor Vehicles belonging to following classes of persons . 


1 . 


100 per cent . 


Motor vehicles belonging to the United Nations 
Organization and its affiliated agencies . 


2 . 


100 per cent . 


Motor vehicles belonging to the United Nations 
International Children Emergency Fund , New 
Delhi , and loaned to the Government of 
Maharashtra for carrying out schemes under 
the Community Project Programme from the 
date the vehicles are registered in the State of 
Maharashtra . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


७ 


3 . 


100 per cent . 


Motor vehicles belonging to the Government of 
Maharashtra . 


4 . 


100 per cent . 


Motor vehicles belonging to the Government of 
India . 


5 . 


100 per cent . 


Motor vehicles belonging to the State Transport 
Undertaking which are under intimation of 
" non - use ” , but which are moved on the road 
when such movement is exclusively between the 
garage and the workshop or from one workshop 
to another , for the purposes of periodical 
checking , overhaul repairs , painting or body 
building or for the purpose of road testing and 
where such movement is not for hire or reward . 


6 . 


100 per cent . 


Transport vehicles belonging to any 

local 
authority in the State of Maharashtra and used 
on the no loss no profit principle for their own 
purposed only , other than hire or reward . 


7 . 


100 per cent . 


Such motor vehicles as are used exclusively as 
ambulance ( including two wheelers ) or hearses 
or as mobile dispensaries , which do not charge 
for the services rendered or charge on the basis 
of no loss and no profit . 


8 . 


100 per cent . 


Transport vehicles belonging to a society for the 
prevention of cruelty to animal and used 
exclusively for the conveyance of sick animals or 
as mobile veterinary dispensaries . 


9 . 


100 per cent . 


Motor vehicles belonging to Consular and 
Diplomatic Officers . 


10 . 


100 per cent . 


Transport vehicles belonging to other State 
Governments and used for that Government 
purposes in the State of Maharashtra , if in such 
State similar 

similar exemption to the transport 
vehicles belonging to the Government of 
Maharashtra is granted on reciprocal basis 
through reciprocal agreement . 


11 . 


100 per cent . 


Motor cars and Motor cycles belonging to other 
State Governments and Union Territories and 
kept for use in the State of Maharashtra for a 
period not exceeding thirty days . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


Note . — ( 1 ) The above exemption is applicable only if the motor vehicle is registered in the name of 

the applicant and solely used for the purposes mentioned above . 


( 2 ) The exemption for the vehicle operated on battery is valid up to dated 31st March , 

2025 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


